Ale 


कर्मचाऱ्यांच्या संप काळात महाविद्यालये 
विद्यापीठे सुरु राहतील या दृष्टीने 
करावयाची कार्यपद्धती. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२७/आस्था-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. १३ मार्च, २०२३. 


पहा- शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. संघटना-१५२२/प्र.क्र.३६ /१६-अ, दि. १३ मार्च,२०२३. 


शासन परिपत्रक 


बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र यांनी 
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात दि. १४ मार्च, २०२३ पासून राज्यव्यापी 
“बेमुदत संप” आंदोलन संदर्भात शासनास संपाची नोटिस दिली आहे. शासकिय कामकाज विहीत वेळेत 
पूर्ण करणे ही शासनाची संविधानिक जबाबदारी असून यामध्ये शासनाची भूमिका महत्वपूर्ण आहे. तेव्हा 
संपकाळामध्ये महाविद्यालये/विद्यापिठे/तंत्रनिकेतने/अभियांत्रिकी महाविद्यालये/ग्रंथालये /कला 
महाविद्यालये यांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहील या दृष्टीने पुढीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत:- 

© कर्मचाऱ्यांनी संपामध्ये सहभागी होऊ नयेत, याबाबत GTI करावेत. 

© कर्मचाऱ्यांच्या संपकाळात सर्व महाविद्यालये/विद्यापिठे/तंत्रनिकेतने/अभियांत्रिकी महाविद्यालये/ 
ग्रंथालये /कला महाविद्यालये यांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहील या दृष्टीने दक्षता घ्यावी. 

«७ संपकालीन कर्मचाऱ्यांच्या ऐवजी पर्यायी व्यवस्था करण्यात यावी. 

© राज्यातील महाविद्यालये/ विद्यापिठे/तंत्रनिकेतने/अभियांत्रिकी महाविद्यालये/ग्रंथालये /कला 
महाविद्यालये यांच्याशी संबंधित प्राचार्य/कुलसचिव यांच्या समवेत व्हिडियो कॉन्फर्न्स व्दारे बैठक 
घेऊन आवश्‍यक सूचना देण्यात याव्यात. 

© कर्मचा-यांच्या संपकाळात राज्यातील महाविद्यालये/ विद्यापिठे/ तंत्रनिकेतने/अभियांत्रिकी 
महाविद्यालये/ग्रंथालये /कला महाविद्यालये यांच्या दैनंदिन कामकाजामध्ये कोणताही परिणाम 
होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 

« विभागप्रमुखांनी/ कार्यालय प्रमुखांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून संप संपेपर्यंत कोणत्याही 
HARI कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करु नये आणि जे कर्मचारी रजेवर असतील अशा प्रत्येक 
प्रकरणी विचार करुन त्यांची रजा रद्द करुन त्यांना कामावर तात्काळ बोलवावे किंवा कसे ते ठरवावे. 

«७ शासकिय कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत केंद्र शासनाचे “काम नाही वेतन नाही” हे धोरण राज्य शासनही 
अनुसरत असल्याचे कर्मचाऱ्यांना अवगत करावे. 

« संपकाळात सर्व महाविद्यालये/विद्यापिठांचे/ तंत्रनिकेतने/अभियांत्रिकी महाविद्यालये/ग्रंथालये/कला 
महाविद्यालये यांचे कामकाज सुरळीत सुरु se यांचा अनुपालन अहवाल 
संचाळक,उच्च/तंत्र/कला/ग्रंथालये यांनी सोबतच्या प्रपत्र अव ब मध्ये भरुन दुपारी ०१.०० वाजेपर्यंत 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागास do.asthahte-mh@gov.in UT ई-मेल वर सादर करावा. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२७/आस्था-२ 


२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०३१४१६५५४५६६०८ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
HEMANTS उक 
PATHAK ms 


|C186E49802A70EF183C 
|E6AD171A6, cn=HEMANT 5 PATHAK. 


(हे. सु. पाठक) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१.संचालक, उच्च/तंत्र/कला/ग्रंथालये, महाराष्ट्र राज्य, पुणे/मुंबई 

२. कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापिठे, महाराष्ट्र राज्य. 

३.सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च व तंत्र शिक्षण, ग्रंथालये, महाराष्ट्र राज्य. 
४.सर्व जिल्हा ग्रंथालये, अधिकारी यांना संचालक , ग्रंथालये यांच्या मार्फत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२७/आस्था-२ 


प्रपत्र-अ 


मंत्रालयीन विभाग/प्रशासकीय विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांची संप काळावधीतील उपस्थितीबाबतची माहिती. 


दुपारी १२.०० वाजता/दुपारी २.०० वाजता 


मंत्रालयीन विभाग - ................. 

गट- दि. 

संवर्ग एकूण कर्म-यांची | पूर्व परवानगीने रजेवर | संपात सहभागी झालेले | कार्यालयात उपस्थित 

(संख्या) असलेले कर्मचारी | कर्मचारी (संख्या) असलेल्या कर्मचारी (संख्या) 
(संख्या) 

विभाग- क्षेत्रिय विभाग- क्षेत्रिय विभाग- क्षेत्रिय विभाग- क्षेत्रिय 
अंतर्गत | कार्यालय । अंतर्गत  ।कार्यालय अंतर्गत कार्यालय | अंतर्गत कार्यालय 

गट व 

संवर्ग 

निहाय 

एकूण 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२७/आस्था-२ 


प्रपत्र-ब 


क्षेत्रिय अधिका-यांनी त्यांच्याशी संबंधित मंत्रालयीन विभगांना परस्पर पाठविण्याबाबतची माहिती 


क्षेत्रिय कार्यालयाचे नाव ................. जिल्हा -............... 
त्यांचे Fares aa प्रशासकीय विभाग-.............. दि- 
गट- 
पद एकूण कर्मचारी | yd परवागीने रजेवर संपात सहभागी कार्यालयात 
(संख्या) असलेले कर्मचारी झालेले कर्मचारी उपस्थित असलेले 
(संख्या) (संख्या) कर्मचारी (संख्या) 
एकूण 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


